जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत पैठण डाव्या 
कालव्यावरील कि.मी. ३९ ते ४० येथील 
काटछेद दुरूस्ती व अस्तरीकरण कामांस 
विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२२६/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २१ जुले २०२२ 


वाचा:- 

१. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे 
पत्र.जा.क्र.गोमपाविम /सिंचन-२/ विवसू कडा औरंगाबाद / धा-१५ / ४४१९ दि. १०/०५/२०२२. 

२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य (कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य (कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि. १/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५. 


प्रस्तावना:- 

जायकवाडी प्रकल्प हा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ औरंगाबाद अंतर्गत मुख्य अभियंता व 
मुख्य प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत आहे. जायकवाडी प्रकल्प हा महाराष्ट्र 
राज्याच्या दृष्टीने अंत्यत महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. जायकवाडी धरणाचे काम १९६५ मध्ये सुरू होवून 
१९७६ मध्ये पूर्ण झाळे. जायकवाडी डावा कालव्यामुळे औरंगाबाद, जालना, परभणी या तीन जिल्हयातील 
सुमारे १४१६४० हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. 


पैठण मुख्य डावा कालवा साखळी क्रमांक ३९ ते vo कि.मी. येथील कालवा भरावात व अंशत: 
भरावात असून वाहत्या पाण्याच्या दबावामुळे त्या ठिकाणी कालव्याच्या आतील बाजूने मोठया प्रमाणात 
घसरण झाली आहे. कालव्याची ही घसरण जास्त प्रमाणात असल्याने कालव्याची वहनक्षमता कमी होत 
असून सिंचन व्यवस्थापनाच्या वेळेस अडचणी निर्माण होवून सिंचन क्षेत्र कमी होत आहे. कालवा सुस्थितीत 
नसल्याने आवऱ्यकते पेक्षा जास्त पाणी कालव्याव्दारे सोडावे लागत आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी 
साठयावर तसेच कालवा सल्लागार समितीने केलेल्या पाण्याच्या नियोजनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे 
सिंचन व्यवस्थापन सुरळितपणे पार पाडण्याचे दृष्टीने व प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्रास संकल्पित विसर्ग क्षमतेने 
पाणी देण्याकरिता पैठण मुख्य डावा कालवा साखळी क्रमांक कि.मी. ३९ ते ४० येथील कालवा घसरण 
झालेल्या भागाची HICSS दुरूस्ती व अस्तरीकरण करणेच्या कामास विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२२६/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय:- 


गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत जायकवाडी 
प्रकल्पाच्या पैठण डाव्या कालव्यावरील कि.मी. ३९ ते ४० येथील काटछेद दुरूस्ती व अस्तरीकरण 
करणेच्या विशेष दुरुस्तीच्या कामास रू.४,६९,४०,६२२/- (रू.चार कोटी एकोणसत्तर लक्ष चाळीस 
हजार सहाशे बावीस फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खाळील अटींच्या अधिन राहून सोबतच्या 


प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) 


र) 


तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च 
करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. 
प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा 
पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 

सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. 

सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित करुन 
लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-याची राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, 


८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व 
सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (१०)(०२) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंडादान (मराठवाडा विभाग) (४७०१ जे १४९) (योजनांतर्गत) (कार्यक्रम) ५४ 
गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये 


क्र. १७ सन २०२२ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२११५५५५४४७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chille 


Vaijnath प ee Memeo फे 
Manmathappa Chille ७८४८०११७७७ 
(वैजनाथ fares ) 
जछासनाचे उप सचिव 
सोबत :- सहपत्र 
प्रत:- 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२२६/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 


७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

८) मा.मंत्री,जळलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

९) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१०) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

99) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्रराज्य,मुंबई, 

92) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्रराज्य,नागपूर, 

१३) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 

१४) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक ,लाभक्षेत्र विकास ,जलसंपदा विभाग ,औरंगाबाद 

१५) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
) 
) 
) 


१६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 
१७) कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग ,नाथनगर (उ) पैठण 
१८) सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२२६/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.२२६/२०२२)/ सिंव्य (कामे), 


दि. २१/०७/२०२२ चे सहपत्र 


Sr.No. Description of Item Amount in (Rs. ) 
4 C - Works (excluding Royalty) 34894239 
२ Royalty ६३५६४११ 
3 9 % Insurance ३५९१५२ 
8 92 % GST ४३०९८२८ 
Total Rs. 8&8, 80,822 
Vaijnath अड mle 
Manmathappa Chille persion 0000१ Resouces 
(वैजनाथ चिल्ले) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


